महाराष्ट्र शासन 


नियोजन विभाग 


अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील संशोधन 
अधिकारी / सांख्यिकी अधिकारी,गट-ब (राजपत्रित) 
या संवर्गातून उपसंचालक, गट-अ (राजपत्रित) 
संवर्गातील पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना देणेबाबत.. 


शासन आदेश क्र.पदोनि-१०२४/प्र.क्र.०५/का.१४२७ 


मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
विस्तार इमारत, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 


दिनांक :- १२/८/२०२४. 


१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: एसआरव्ही-२०१८/प्र.क्र.१५९/ कार्यासन 


२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३६६/१६-ब, 


३) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: बीसीसी-२०२१/प्र.क्र.४५६/१६-ब (ए, 


४ सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: दिव्यांग २०१५/प्र.क्र.१७१/१६-अ, दिनांक 


५) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन अधिसूचना धिसूचना क्रमांक: एसआरव्ही-२०२०/ प्र.क्र.४९/कार्या.१२, 


वाचा:- 
१२, दिनांक ०१/०८/२०१९. 
दिनांक ०७/०५/२०२१. 
दिनांक ३०/०६/२०२१. 
०५/०७/२०२१. 
दिनांक १४/०७/२०२१. 
शासन आदेशा :- 


अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील संशोधन अधिकारी / सांख्यिकी अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) संवर्गातील 


खालील तक्त्यात नमूद ०८ अधिकाऱ्यांना उपसंचालक, गट-अ (राजपत्रित) संवर्गातील (सुधारित वेतन मॅट्रिक्समधील वेतन 


स्तर रुपये S-23 : ६७७००-२०८७००) पदावर खालील परिच्छेद - २ येथे नमूद केलेल्या अटी व शर्तीच्या अधीन राहून या 


आदेशान्वये निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत असून, पदोन्नतीनंतरची त्यांची पदस्थापना त्यांच्या नांवासमोर 


स्तंभ ६ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. | संशोधन अधिकारी / प्रवर्ग पसंतीचा वाटप पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना 
सांख्यिकी अधिकारी गट-ब महसूल केलेला 
(राजपत्रित) यांचे नाव, पदनाम व विभाग महसूल 
सध्याचे कार्यालय विभाग 

(१) (२) (३) (४) (५) (६) 

वि श्री. दि. क. रोकडे, उपसंचालक, 
संशोधन अधिकारी, खुला कोकण-२ | कोकण-२ गृह विभाग (परिवहन), 
अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई (रिक्त पदी) 
मुख्य कार्यालय, मुंबई. 

२ श्री.सं. रा. कडू, इमाव नागपूर | नागपूर । जिल्हा नियोजन अधिकारी, 
सहायक जिल्हा नियोजन जिल्हा नियोजन समिती, 
अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, चंद्रपूर. 
जिल्हा नियोजन समिती, (रिक्त पदी) 
जिल्हाधिकारी कार्यालय, भंडारा. 


शासन आदेशा HATH: पदोनि-१०२४/प्र.क्र.०५/का.१४२७ 


अ.क्र. | संशोधन अधिकारी / प्रवर्ग पसंतीचा वाटप पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना 
सांख्यिकी अधिकारी गट-ब महसूल केलेला 
(राजपत्रित) यांचे नाव, पदनाम व विभाग महसूल 
सध्याचे कार्यालय विभाग 

(१) (२) (३) (8) (4) (६) 

३ | श्रीमती स. ब. गोतमारे, इमाव नागपूर छत्रपती उपसंचालक, 
सांख्यिकी अधिकारी (निरीक्षण), संभाजीनगर | जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, 
अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, नांदेड. (रिक्‍त पदी) 
प्रादेशिक कार्यालय, नागपूर. 

४ | श्री. ज. भा. आढाव भज-क नाशिक । नाशिक | उपसंचालक, 
सांख्यिकी अधिकारी, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, 
जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, प्रादेशिक कार्यालय, नाशिक. 
बुलढाणा. (रिक्त पदी) 

५ | श्रीमती लि. सु. पाटील, इमाव पुणे कोकण-२ | वरीष्ठ संशोधन अधिकारी, 
सांख्यिकी अधिकारी, अपर आयुक्त, 
का सेवा आदिवासी विकास यांचे कार्यालय, 

_ —— 
; गर To जलजन्य ठाणे. (शिवत पदी) 
रोग, पुणे यांचे कार्यालय, पुणे 

६ | श्री. अ. भि. हरणे, अजा कोकण-२ | कोकण-२ | उपसंचालक, 
संशोधन अधिकारी, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, 
अर्थ pla संचालनालय, मुख्य कार्यालय, मुंबई. 
मुख्य , मुंबई. (रिक्त पदी) 

७ | श्री. सुचित बाबुराव कुलकर्णी, खुला | छत्रपती । छत्रपती उपसंचालक, 
सहायक जिल्हा नियोजन (दिव्यांग-ब) | संभाजीनग | संभाजीनगर जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, 
अधिकारी जिल्हा मानव विकास र जालना. (रिक्त पदी) 
समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, 
जालना 

८ | श्री. प्रमोदराव साहेबराव पाटील, खुला नाशिक नाशिक जिल्हा नियोजन अधिकारी, 
सहायक जिल्हा नियोजन | (दिव्यांग-बो जिल्हा मानव विकास समिती, 


अधिकारी, जिल्हा मानव विकास 
समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, 


धुळे 


जिल्हाधिकारी कार्यालय, नाशिक. 
(रिक्‍त पदी) 


2. 


१) 


सदर पदोन्नती खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे :- 


सदर आदेझानुसार पदोन्नतीच्या पदाचा पदभार स्वीकारावा व तसे केल्याबद्दलचे कार्यभार हस्तांतरण 
प्रमाणपत्र शासनास सादर करण्यात यावे. तसेच त्याची एक प्रत संचालक, अर्थ व सांख्यिकी 
संचालनालय, मुंबई यांना अग्रेषित करावी. पदोन्नती स्वीकारावयाची नसल्यास त्याबाबत लेखी 
स्वरुपात शासनास कळवावे. 
मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्र.२७९७/२०१५ मध्ये दिनांक ४/८/२०१७ रोजी दिलेल्या 
निर्णयान्वये पदोन्नतीतील आरक्षण अवैध ठरविले असल्याने व मा.सर्वोच्च न्यायालयाने मा.उच्च 
न्यायालयाच्या या निर्णयास अद्याप स्थगिती दिली नसल्याने पदोन्नतीच्या कोटयातील सर्व रिक्‍त पदे 
दिनांक २५/४/२००४ च्या स्थितीनुसार सेवाज्येष्ठतेने भरण्याबाबतचा निर्णय सामान्य प्रशासान 
विभागाच्या दिनांक ७/५/२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेठा HATH: पदोनि-१०२४/प्र.क्र.०५/का.१४२७ 


३) सदर पदोन्नत्या निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा 
याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ वरिल अंतिम निर्णयाच्या अधीन असतील. 

४ सदर पदोन्नती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 

५ सदर अधिकाऱ्यांनी पदोन्नतीच्या पदावर तात्काळ रुजू होणे आवश्‍यक आहे. 

६ या आदेशान्वये पदोन्नत होणाऱ्या अधिकाऱ्यांना नियमित पदोन्नतीचे म्हणजेच ज्येष्ठतेचे कोणतेही हक्क 
प्रापत होणार नाहीत. 

७ सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक १२/९/२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये “वरच्या संवर्गात 
पदोन्नतीसाठी निवड झाल्यानंतर अथवा तत्पूर्वीच एखाद्या अधिका-यांने पदोन्नतीचे पद स्विकारण्यास 
नकार दर्शविल्यास, त्याचे नांव पदोन्नतीसाठी पात्र असणा-या अधिका-यांच्या निवड यादीतून काढून 
टाकण्यात येईल व पुढील दोन वर्षी होणा-या निवडसूच्यांमध्ये संबंधित अधिका-यांच्या नावाचा विचार 
न करता तिस-या वर्षाच्या निवडसूचीत संबंधित अधिका-यांची पदोन्नतीसाठीची पात्रता तपासण्यात 
येईल. त्यावेळच्या गुणवत्तेप्रमाणे संबंधित अधिकारी पदोन्नतीसाठी पात्र ठरल्यास त्याचा नियमित 
निवडसूचीत समावेश करण्यात येईल”. पदोन्नतीचा कार्यभार स्विकारल्यानंतर पदोन्नती नाकारता 
येणार नाही. 

८) या पदोन्नती आदेशातील ज्या अधिकाऱ्यांना कालबध्द पदोन्नती/आश्वासित प्रगती/सुधारित सेवांतर्गत 
आश्वासित प्रगती योजनेचा फायदा मिळालेला नाही त्यांची महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) 
नियम, २०१९ नुसार पदोन्नतीच्या पदाच्या वेतनश्रेणीतील वेतन निश्चिती करण्यात यावी. 

९) सदर आदेशा निर्गमित झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत पदोन्नतीच्या पदाचा पदभार स्विकारावा. या 
पदोन्नती आदेशातील जे अधिकारी आदेशा प्राप्त झाल्यानंतर विहित कालावधीत पदोन्नती स्विकारणार 
नाहीत किंवा विविध सबबी खाली पदस्थापना स्विकारण्यास टाळाटाळ करतील त्याना वित्त विभाग, 
शासन निर्णय क्रःवेतन-१११९/प्र.क्र.३/२०१९/सेवा-३, दिनांक २/३/२०१९ नुसार सातव्या वेतन 
आयोगानुसार सुधारित सेवांतर्गत प्रगती योजनेखाली मंजूर केलेले लाभ काढून घेण्यात येतील, 
तथापि, अशा लाभांची वसुली करण्यात येणार नाही. तसेच असे लाभ काढून घेतल्यानंतर संबंधितांची 
वेतननिश्चिती ही त्यांना जणू काही या योजनेचे लाभ देण्यात आले नव्हते असे समजून महाराष्ट्र नागरी 
सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम १२ च्या तरतुदींनुसार करण्यात येईल. 

१०) मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, खंडपीठ औरंगाबाद येथे दाखल करण्यात आलेल्या मूळ अर्ज 
क्रमांक ६९४/२०१८ संदर्भातील अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून संबंधित अधिका-यांना पदोन्नती 
देण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 
असून त्याचा संकेताक २०२४०८१२११२१५६३४१६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात 
येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझ्ञानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRAKASH BABANRAO GHADGE 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PLANNING 
P RA KA S H DEPARTMENT, 
2.5.4.20=2f90259e87b0960801 edc01f52214ff1b58c7e3c653fb93b 
ef856fb92941b9d7, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
BABAN RAO G HADG E serialNumber=77E1 EBA3AEC9A0675410DB6FA1A6453877671893 
22F02B94733DEF91397C59A0, cn=PRAKASH BABANRAO GHADGE 
Date: 2024.08.12 11:37:39 +05'30" 
(प्र.ब. घाडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संबंधित अधिकारी (मार्फत : अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई) 
प्रत, 


मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 
. मा.उपमुख्यमंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, 
३. मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा/ विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 
पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेशा HATH: पदोनि-१०२४/प्र.क्र.०५/का.१४२७ 


४. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (“पत्राने) 

५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१/ २, मुंबई/ नागपूर 

६. विभागीय आयुक्त, विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, कोकण भवन, नवी मुंबई/ नाशिक/ yu छत्रपती 
संभाजीनगर/ नागपूर/ अमरावती 

७. जिल्हाधिकारी, (सर्वी 
अपर आयुक्त, आदिवासी विकास यांचे कार्यालय, ठाणे. 

. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे. 

qo, आयुक्‍त, परिवहन आयुक्तालय, मुंबई. 

११. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 

१२. उपसचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३. उपसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (का.१२/ १६-ब), मंत्रालय, मुंबई 

१४. सह सचिव/ उप सचिव (सर्व, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१५. उपआयुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, कोकण भवन, नवी मुंबई/ नाशिक/ पुणे/ छत्रपती 
संभाजीनगर / नागपूर/ अमरावती 

१६. सहसंचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, प्रादेशिक कार्यालय, कोकण भवन, नवी मुंबई/ नाशिक/ पुणे/ 
छत्रपती संभाजीनगर / नागपूर/ अमरावती 

१७. उपसंचालक (प्रशासन), अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 

१८. उपसंचालक, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, नांदेड / बुलढाणा / जालना. 

१९. लेखा अधिकारी, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 

२०. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

२१. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

२२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, (सवी 

२३. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२४. निवडनस्ती. 


मम समम मनी 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


